सैन्यातील अपंगत्व प्राप्त झालेल्या अधिकारी 
व जवानांना आर्थिक मदत देण्याबाबत- 
अपंगत्व प्राप्त शिपाई केंगरे अक्षय नंदकुमार, 
जि. कोल्हापूर. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मासैम-२०२३/ प्र. क्र. ७५/२८ (अर्थ) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- ०९/०५/२०२३. 
वाचा 


१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.मासैम २०१७/(प्र.क्र.३१०/२०१७/२८ 
दिनांक २७.०३.२०१८. 

२) संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे यांचे पत्र क्र.१६०१९/प्रस्ताव/सैकवि-१६/७७०, 
दि. १३/०४/२०२३. 


प्रस्तावना:- 
संदर्भाधीन दिनांक २७.०३.२०१८ च्या शासन निर्णयानुसार देशातील अंतर्गत सुरक्षा संबंधी 


मोहिमेत/चकमकीत दि. १ जानेवारी २०१८ पासून अपंगत्व आलेल्या, सैन्य दलातील तसेच सीमा सुरक्षा बल व 
इतर निमलष्करी दलातील महाराष्ट्र राज्याचे अधिवासी असलेल्या अपंगत्व प्राप्त जवानांना त्यांच्या अपंगत्वाच्या 
प्रमाणानुसार आर्थिक मदत देण्यात येते. 
शासन निर्णय:- 

सैनिक कल्याण विभागाने दिनांक १३/०४/२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये शासनास सादर केलेल्या 
प्रस्तावाच्या अनुषंगाने, पुढील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार अपंगत्व प्राप्त शिपाई केंगरे अक्षय नंदकुमार या 


जवानास आर्थिक मदत देण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे:- 


नाव व पत्ता रक्‍कम रुपये 
नं. २८१६३२४ दि. ०९ जून, २०१८ रोजी देशांतर्गत सुरक्षा संबंधी | ८,५०,०००/- 
शिपाई केंगरे अक्षय नंदकुमार | मोहिमेत Ya (जम्मू काश्मिर - ऑपरेड़ान रक्षक) येथे 
मु. माणगाववाडी, पो.माणगाव, नियंत्रण रेषेवरच्या अग्रिम पोष्टवर कार्यरत 


ता. चंदगड,जि.कोल्हापूर असताना सुरुंगाचा (Mine) स्फोट होऊन त्यांच्या 
पिन:- ४१६५०७. डाव्या पायाच्या टाचेला गंभीर जखम झालेल्या 
४०% अपंगत्व आले. 


२. उपरोक्त रु. ८,५०,०००/- (रुपये आठ लक्ष पन्नास हजार फक्त) रकक्‍्कमेपैकी २० % म्हणजे 


रु. १,७०,०००/- (रुपये एक लक्ष सत्तर हजार फक्त) शासकीय अनुदानातून तर उर्वरित ८०% रक्कम म्हणजे 


शासन निर्णय क्रमांकः मासैम-२०२३/ प्र. क्र. ७५/२८ (अर्थ) 

व राष्ट्रीयकृत बँकेत गुंतविण्यात आलेल्या रकमेच्या व्याजातून अदा करण्यात यावी. 

३. वरील परिच्छेद क्र. २ मध्ये नमूद शासन अनुदानातून द्यावयाच्या रक्‍्कमेपोटी होणारा खर्च रुपये 
१,७०,०००/- (रुपये एक लक्ष सत्तर हजार फक्त) हा मागणी क्र. ए-५ लेखाशीर्ष " २२३५ सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण, ६०-इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०२- सामाजिक सुरक्षा योजनेखाली निवृत्तीवेतने, 
(००)(०४) देशांतर्गत सुक्षासंबंधी मोहिमेत-चकमकीत धारातीर्थी पडलेल्या जवानांच्या विधवांना/अवलंबितांना 
तसेच अपंगत्व प्राप्त जवानांना आर्थिक मदत (२२३५ २६०८) ५० - इतर खर्च " या लेखाशीर्षाखाली 
सन 2023-2028 या वित्तीय वर्षाकरीता मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 

४. प्रस्तुत प्रकरणी 'आहरण व संवितरण अधिकारी', म्हणून जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, कोल्हापूर 
यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. सदर आर्थिक मदत ECS द्वारे देण्यात यावी व त्याबाबतचा अहवाल शासनास 
सादर करण्यात यावा. 

५. same निर्णय, वित्त विभागाच्या सहमतीने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन दिनांक 
२७.०३.२०१८ मधील मार्गदर्शक तत्वांचा अवलंब करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०५०९१६४१२७२६०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने पणय या 
* DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
U R M | LA Pp O Pp AT ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=532e1¢167ebaaff43f581 1aa7e45b8f790eb47c4facdf5 
bad586d61ab9901df2, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


, Bi , डॉन] J 
serialNumber=C586C9348CA72192AB0333 1 3815E031BC4374F 
‘8A3A8575A392F3FE875E8661EC, cn=URMILA POPAT SAWANT 


Date: 2023.05.15 16:27:58 +05'30' 


(उर्मिला सावंत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
महालेखापाल (स्थानिक निकाय लेखा परीक्षा व लेख) महाराष्ट्र, मुंबई-३२ 
कमांडर, महाराष्ट्र-गुजरात एरिया मुख्यालय, कुलाबा, मुंबई ४०० ००५, 
५. जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर, 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर, 
संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे ४११ ००६ (५ प्रती), 
जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, जि. कोल्हापूर 
. सह संचालक, लेखा व कोषागार, संगणक कक्ष, ५ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई - 32 

१०. शिपाई केंगरे अक्षय नंदकुमार, मु. माणगाववाडी, पो.माणगाव, ता. चंदगड,जि.कोल्हापूर, पिन:- ४१६५०७. 
११. निवड नस्ती (२ प्रती). 


Cc Ww A -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


